दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
आयुक्त (शिक्षण) व त्यांच्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखालील कार्यालयातील गट-क व 
गट-ड कर्मचाऱ्यांची पदे दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१७/२१/प्रशा-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ जून, २०२१. 


वाचा - 

१) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्र.अपंग-२०११/प्र.क्र.१७७/ 
सुधार-३, दि.१५/१०/२०११. 

२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन शुध्दीपत्रक, क्र.अपंग-२०११/प्र.क्र.१७७/ 
अ.क.-२, दि.०६/०३/२०१२. 

३) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६. 

४ केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी fest यांची 
दि.०४/०१/२०२१ रोजीची अधिसूचना. 

५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.३५/ 
दि.क.-२, दि.१२/११/२०२०. 

६) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्र.दिव्यांग-२०१३/ प्र.क्र.३५/ 
दि.क.-२, दि. ०७/१०/२०१६. 

७ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्र. दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/ 
दि.क.-२, FF.02/02/2029. 


प्रस्तावना - 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील 
पदांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि.०४/०१/२०२१ च्या 
अधिसूचनेव्दारे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करुन सदर यादी केंद्र शासनाच्या 
www.disablityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर policy/act/rules-notification येथे List of post 
identification suitable for persons with benchmark disability notified on dated 04/04/2021 या 
शीर्षकाखाली प्रसिध्द केळी आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने त्यांच्या संदर्भ क्रमांक-७ 
येथील झासन निर्णयान्वये, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील निर्देशास अनुसरुन शालेय 
शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिपत्याखालील आयुक्‍त शिक्षण व त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१७/२१/प्रशा-५ 


कार्यालयातील गट-क व गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या पदांचे दिव्यांग प्रवर्ग सुनिश्चित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर पदे पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय - 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या 
अखत्यारीतील पदांची पदसुनिश्चिती करण्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील अधिसूचनेन्वये 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केलेली आहे. त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र 
शासनाने Tegra करुन दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केलेली गट “अ” ते गट “ड” मधील जी पदे 
राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत अशा पदांबाबत दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित करण्याचे तसेच केंद्र 
शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या कामाचे स्वरुप व प्रचलित 
वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान आहेत, अज्ञा पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी 
राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित राहतील, अज्ञा सूचना संदर्भाधीन क्रमांक ७ 
येथील शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिपत्याखालील आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालयांमधील गट “क” व गट “ड” पदांसाठी या शासन 
निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित करण्यात येत 
आहेत. 
३. सदरहू शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांची दि.०४/०१/२०२१ रोजीची अधिसूचना व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 
दि.०२/०२/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६०११६५०५१६७२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Santosh Basaveshwar 2 
Mamadapure 


(सं. ब. ममदापुरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री/मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
मा.सभापती/उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमांडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. अध्यक्ष/मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमांडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


AN 
प a ह 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१७/२१/प्रशा-५ 


६) मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
७ मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य (सर्व) 
) 
) 


८) अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


qo) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर 

१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
) 
) 


१३) विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व) 
१४) निवडनस्ती- प्रशा-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-२०२१/प्र.क्र.१७ /२१/प्रशा-५ सोबतचे विवरणपत्र 


राज्य शासनाच्या सेवेतील शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांच्या आस्थापनांवरील पदांची दिव्यांग हक्क अधिनियम, २०१६ अनुसार दिव्यांगांसाठी पदसुनिश्चिती 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्चित सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 
१ प्रशासन अधिकारी S, ST, W, H, MF, | a) B, LV १) क-श्रेणीतील नगरपालिका शिक्षण विभागाचे कार्यालय प्रमुख 
ee RW, SE, C b) D, HH Sei Gan 
( शिक्षण विभाग) 004४५. OL, BL, CP, LC, Dw, AAV म्हणून कामकाज : | 
d) SLD, MI २) नगरपालिका क्षेत्रातील त्यांच्या स्वत:च्या व्यवस्थापनाच्या व 
©) Ni Tovelving (२) 10:() above, खाजगी व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक शाळांचे निरीक्षण व गुणवत्ता संवर्धन 
२ सहाय्यक शिक्षण उपनिरीक्षक । $, ST, ७, BN, a) 3, LV १उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या संचमान्यतेचे प्रस्ताव तयार करणे. 
MF, RW, SE b) HH ae ae eer re eee eee 
c) OA, BA, OL, BL.OAL, CP, LC, Dw.AAV २रोउच्च FT शाळांना शि! AT यांच्यासमवेत 
d) SLD, MI भेटी देणे. 
७) MD involving (a) to (१) above ३)उच्च माध्यमिक शाळांच्या तुकडीवाढीचे प्रस्ताव सादर करणे, उच्च 
माध्यमिक विद्यालयांचे मूल्यांकन करणे. 
3 लघुलेखक (उच्चश्रेणी) S, ST, W, BN, a) 3, LV १) विविध सुनावण्या (माहिती अधिकार व इतर व soared इतिवृत्त 
RW, SE, प, € b) HH वसंगणकौय टंकलेखन करणे) 
c) OA, OL, BL, OAL, BLOA, CP, LC, Dw, AAV लघुलेखन व संगणकीय टंकलेखन करणे) 
१) ASD (M), SLD, MI २)वरिष्ठांनी दिलेले श्रुतलेखन विषयक कामकाज. 
e) MD Involving (a) to (d) above 
४ पर्यवेक्षक/समुपदेशक 5, 51, छोष, MF, | a) B, LV कार्यालयीन कामकाजात समन्वय साधणे, वरिष्ठांच्या निर्दशानुसार 
RW, SE, प, € b o BA, OL, BL, CP, LC, Dw, AAV ee tay 
d) MD involving (a) to (c) above 
4 जिल्हा विज्ञान पर्यवेक्षक 5, ST, ७, BN, | a)B,LV जिल्हा विज्ञान प्रदर्शान आयोजित करणे, पुरस्कार प्रदान करणेबाबतचे 
MF, RW, SE b) HH eee oan ae at eet 
©) OA. BA, OL, BLOAL, CP, LC, Dw, AAV , शालेय स्तरावरील केंद्र शासनामार्फत व राज्य 
0 SLD, MI शासनामार्फत राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा कामकाज,राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती 
९) MD involving (a) to (d) above योजना (N MM 5) परीक्षा कामकाज 
& विषय सहायक 5, ST, W, BN, | a)B,LV जिल्हास्तरावरील योजनांबाबत तालुकास्तरावरील माहिती एकत्रित 
MF,RW,SE b) HH क aA ea विश Ean CHG, SS 
°) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV योजना संदर्भात कार्यालयीन , योजना संदर्भात 
d) SLD, MI बैठकांचे नियोजन व कार्यालयीन पत्रव्यवहार. 
e) MD involving (a) to (6) above 
9 सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी 5, ST, W, BN, | a) B,LV तालुकास्तरावर समन्वयक म्हणून कामकाज करणे, योजनांची 
MF, RW, SE b) HH 


c) OA, BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV 
d) SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 


प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे. 


c)OA, BA, OL, OAL, CP, LC, Dw, AAV, MDy 
d) ASD (M), MI 
e) MD involving (a) to (d) above 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्चित सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 
८ कार्यक्रम सहायक 5, ST, W, BN, | a)B, LV जिल्हास्तरावरील योजनांबाबत तालुकास्तरावरील माहिती एकत्रित 
MF, RW, SE b) HH oa मलन कोबी आणिका गोज 
00५, BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV र्भात कार्यालयीन : र्भात 
d) SLD, MI बैठकांचे नियोजन व कार्यालयीन पत्रव्यवहार 
e) MD involving (a) to (6) above 
९ सहायक शिक्षक, शासकीय S, ST, W, L, RW, | a) B, LV अध्यापनाचे कामकाज, शाळेय उपक्रम राबविणे, परीक्षेसंदर्भात 
याक saat. (0 b) HH ae one ततांवत कर 
अध्यापक विद्यालय/ 004. OL, BL, OAL, CPLLC, Dw, AAV » सरल प्रणाली माहिती ् , शालेय पोषण 
विद्यानिकेतन d) SLD, MI आहार योजनेसदंर्भात कामकाज, पटनोंदणी करणे व सर्वेक्षण. 
e) MD involving (a) to (6) above 
१० सहाय्यक अधीक्षक 5, ST, W, RW, | a) B, LV विषयाझी संबंधित पत्रव्यवहार हाताळणे, नस्ती वरीष्ठांना निर्णयासाठी 
SE, प, ९ b) D, HH सादर करणे इत्यादी कार्यालयीन कामकाज 
©) OA, OL, BL, BA, OAL, CP, LC, Dw, AAV सादर करणे इत्यादी कार्यालयीन ; 
d) SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 
११ लघुलेखक (निम्नश्रेणी) S,ST,W, BN, RW, | a) 3, LV लघुलेखन, टंकलेखन व बैठकीचे इतिवृत्त नोंदविणे इत्यादी 
SE, प, ९ b) HH ane aa 
c) OA, OL, OAL, CP, LC, Dw, AAV, MDy कार्यालयीन र 
d) ASD (M), ID, SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 
१२ कार्यशाळा सहायक 5, ST, BN, RW, | a) LV विविध कार्यशाळांचे आयोजनांमध्ये वरिष्ठांना सहाय्य करणे. 
SE, प, MF b) D, HH 
c) OA, BA, OL, CP, LC, Dw, AAV 
d) ASD (M), SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 
१३ मुख्य लिपिक/कनिष्ठ 5, ST, W, RW, | a) B, LV १लेखाविषयक कामकाज पहाणे, नस्ती वरीष्ठांना निर्णयांसाठी सादर 
कजाग वीका ळरयापाल oe . Gr Ob BL, BA, OAL, CP, LC, Dw, AAV cous 
र कड रत ia a २)विषयाशी संबंधित पत्रव्यवहार हाताळणे, नस्ती वरिष्ठांना 
e) MD involving (a) to (त) above निर्णयासाठी सादर करणे इत्यादी कार्यालयीन कामकाज. 
१४ स्वीय सहायक S, ST, W, BN, a) B, LV १) विविध सुनावण्या (माहिती अधिकार व इतर व sonra इतिवृत्त 
RW,SE, प, C b) HH a संगणकीय टंकलेखन करणे) 
c) OA, OL, BL, OAL,BLOA, CP, LC, Dw, AAV लघुलेखन व संगणकीय करणे) 
d) ASD (M), SLD, MI 2) वरिष्ठांनी दिलेले श्रुतलेखन व टंकलेखन. 
e) MD Involving (a) to (d)above 
१५ ग्रंथपाल S, BN, MF, RW, । a)B, LV ग्रंथालयामध्ये लागणाऱ्या पुस्तकांची खरेदी करून त्यांची नोंद ठेवणे. 
SE b) D, HH 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्चित सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 
१६ | सहायक ग्रंथपाल 5, BN, MF, RW, | a) B, LV ग्रंथालयामध्ये लागणाऱ्या पुस्तकांची खरेदी करून त्यांची नोंद ठेवणे. 
SE b) D, HH 
c) OA, BA, OL, OAL, CP, LC, Dw, AAV, MDy 
d) ASD (M), MI 
e) MD involving (a) to (d) above 
१७ सांख्यिकी सहायक (शिक्षण S, ST, W, MF, a) 3, LV ud जिल्हयांची सांख्यिकी माहिती गोळा करणे, एकत्रिकरण करणे 
SE, RW, C b) D, HH passer ee eee धता दर 
विभाग) 0 OA.OLBL,CP, LC, Dw, AAV पुढील ह विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर 
त) ASD (M), SLD, MI करणे तसेच प्राचार्य यांनी नेमून दिलेले कार्यालयीन कामकाज करणे. 
e) MD involving (a) to (6) above 
१८ वरिष्ठ लिपीक S, ST, W, RW, H, | a) 3, LV वरिष्ठ लिपिक सोपविण्यात आलेल्या विषयाबाबतच्या टिपण्या, प्रारुपे 
C, MF b) D, HH ee विव जोत कणी ee See 
¢) OA.OL.BABLOAL.CP.LC, Dw, AAV | , टपाल आवक जावक +6 
d) ASD (M), SLD, MI अनुषंगाने विविध नोंदी ठेवणे, लेखे ठेवणे, टंकलेखन करणे, दैनंदिन 
९) MD involving (a) to (१) above स्वरुपाचा पत्रव्यवहार पहाणे. शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वेतन, 
भनिनि, DCPS, NPS संदर्भातील संदर्भातील कामकाज, वरिष्ठांनी 
सोपविलेली इतर कामे करणे. 
१९ | लघुटंकलेखक 5, ST, W, BN, | a)B, LV लघुलेखन, टंकलेखन व बैठकीचे इतिवृत्त नोंदविणे इत्यादी 
RW, SE, प, C, | b)D, HH eee ore 
MF c) OA, OL, BA, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV, MDy कार्यालयीन र 
त) ASD (M), SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 
२० प्रयोगशाळा सहाय्यक S, ST, W, MF a) LV १) संस्थेच्या प्रयोगशाळेमध्ये प्रात्यक्षिकांसाठी आवश्‍यक असणारे 
SE, प, ९ b) D, HH nee Baa ee = 
©) OA. OL, OAL, CP, LC, Dw, AAV काचेच्या विद्युत उपकरणाची देखभाल व निगराणी . 
d) ASD (M, MoD), SLD, MI 2) प्रात्यक्षिकांसाठी आवश्‍यक असणारे रसायनांचे वार्षिक नियोजन 
e) MD involving (a) to (6) above करणे. 
२१ कनिष्ठ लिपीक S, ST, W, MF a) 3, LV कनिष्ठ लिपिक/लिपिक-टंकलेखक आवक जावक टपालाच्या नोंदी 
RW, SE, H b) D, HH Sah, विमाराच्या rearcas Sader ac Sain. ते 
) OA.BA.OL, BL,OAL,CP, LC, Dw, AAV, MDy णे, वि गरजानुरुप टंकलेखन , सर्वसा' व 
d) ASD (M), SLD, MI दैनंदिन स्वरुपाचा पत्रव्यवहार पहाणे. टिप्पणी सादर करणे. 
e) MD involving (a) to (१) above वरिष्ठांनी सोपविलेली इतर कामे करणे ड्‌. 
२२ । नाईक 5, ST, ७, BN, L, | a) B, LV कार्यालयाने नेमून दिलेली सर्व कामे करणे. तसेच शिपाई व चतुर्थश्रेणी 
K,C, PP, MF b) D, HH तं लका ree थोर कया 
SE HC 0 OLOALCP.LC, Dw, AAV मधील कर्मचाऱ्यांवर Ua पर्यवेक्षण : 


d) ASD (M), ID, SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 


अ.क्र पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्चित सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 
२३ शिपाई S, ST,W, BN, L, | a) B, LV कार्यालयाने नेमून दिलेली सर्व कामे करणे. 
K, C, PP, MF, b) D, HH 
SEH, C c) OL, OAL, CP,LC, Dw, AAV 
d) ASD (M), ID,SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 
२४ स्वच्छक/सफाई कामगार/ S, ST,W, BN, L, | a) B, LV कार्यालयीन स्वच्छता ठेवणे. 
KC, PP, MF, SE, | b) D, HH 
सफाईगार H c) OL, CP, LC, Dw, AAV 


d) ASD (M, MOD), ID, SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 


XXXXXXXXXX 


